RNI No.MAHBIL / 2009/ 31747 


shata 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - ल 


वर्ष ५ , अंक १७ ] 


बुधवार , एप्रिल ३, २०१ ९ / चैत्र १३, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १६.०० 


असाधारण क्रमांक ४५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार- ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना, आदेश व निवाडे . 


. 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ एप्रिल २०१९ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना ( नोकरीचे व सेवाशर्तीचेविनियमन ) अधिनियम, २०१७. 

क्रमांक एमएसए. ०३/ २०१ ९ / प्र.क्र .६३ / कामगार - १०. - महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना ( नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन ) 
अधिनियम, २०१७ ( महा. ६१/२०१७), ( यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा करण्यात आलेला आहे) च्या कलम ११ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, तसेच अवर सचिव, भारत निवडणूक आयोग, नवी दिल्ली यांच्या दिनांक २२ मार्च २०१ ९ 
च्या पत्रात नमूद करण्यात आल्यानुसार , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , असे आदेश देत आहे की , महाराष्ट्र राज्यात दिनांक ११ एप्रिल , २०१ ९ 
ते दिनांक २९ एप्रिल, २०१९ या चार टप्प्यात लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुका , २०१ ९ होत असल्याने , या अधिसूचनेसोबतच्या अनुसूचीत नमूद 
केल्यानुसार , त्या त्या लोकसभा मतदारसंघ क्षेत्रांमध्ये , अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या दुकाने व आस्थापना वगळून, सर्व आस्थापना सकाळी 
७-०० ते संध्याकाळी ६-०० या वेळात बंद ठेवण्यात याव्यात . तसेच त्या दिवशी बंद राहिलेल्या दुकाने / आस्थापनांमधील कर्मचाऱ्यांच्या 
वेतनातून कोणत्याही प्रकारची कपात करण्यात येऊ नये. 


परिशिष्ट १ 


मतदानाचे टप्पे 


मतदानाचा दिनांक 


लोकसभा मतदारसंघाचे नाव 


पहिला टप्पा 


दिनांक ११ एप्रिल , २०१ ९ 


~ 


दुसरा टप्पा 


दिनांक १८ एप्रिल , २०१ ९ 


८ वर्धा, ९ रामटेक, १० नागपूर, ११ भंडारा - गोंदिया , 
१२ गडचिरोली-चिमुर , १३ चंद्रपूर , १४ यवतमाळ - वाशिम . 
५ बुलढाणा, ६ अकोला, ७ अमरावती, १५ हिंगोली, 
१६ नांदेड, १७ परभणी, ३९ बीड , ४० उस्मानाबाद, 
४१ लातूर , ४२ सोलापूर . 


. 


( १ ) 


भाग एक - ल - ४५-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , एप्रिल ३, २०१ ९ / चैत्र १३, शके १ ९ ४१ 


. 


परिशिष्ट १ - समाप्त 


मतदानाचे टप्पे 


मतदानाचा दिनांक 


लोकसभा मतदारसंघाचे नाव 


तिसरा टप्पा 


दिनांक २३ एप्रिल , २०१९ 


चौथा टप्पा 


दिनांक २ ९ एप्रिल , २०१ ९ 


३ जळगाव , ४ रावेर , १८ जालना, १९ औरंगाबाद , 
३२ रायगड , ३४ पुणे, ३५ बारामती, ३७ अहमदनगर , 
४३ माढा, ४४ सांगली, ४५ सातारा, ४६ रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, 
४७ कोल्हापूर , ४८ हातकणंगले. 
१ नंदुरबार , २ धुळे, २० दिंडोरी, २१ नाशिक , २२ पालघर , 
२३ भिवंडी, २४ कल्याण, २५ ठाणे, २६ मुंबई उत्तर , 
२७ मुंबई उत्तर -पश्चिम, २८ मुंबई उत्तर -पूर्व, २९ मुंबई उत्तर 
मध्य , ३० मुंबई दक्षिण - मध्य , ३१ मुंबई- दक्षिण, ३३ मावळ , 
३६ शिरुर , ३८ शिर्डी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . महेंद्र कल्याणकर , 
शासनाचे सहसचिव . 


BY 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND 
PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENTPRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI400 004 
EDITOR : DIRECTOR DR .NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


